महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) 
या संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम 
पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 

शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
दिनांक: १३ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : 

१शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण ३९०४/ प्र.क्र.१०३/१३/ प्रशा-२, 
दि.११.०२.२०१५ 

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.पकास-२४१९/प्र.क्र.१०/प्रशा-२, 
दि.२१.०९.२०२२. 

३) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.अपीळ-३८१९/प्र.क्र.२१३/प्रशा- ३, 
FF.219.92.2022. 

४ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.अपीलळ-३८१९/प्र.क्र.२१३/प्रशा-३, 
FF.219.92.2022. 

५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/प्रशा-२, 
दि.१९.०१.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक: 
२. संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.५ मधील परिच्छेद १ मध्ये मध्ये खालीलप्रमाणे बदल 
करण्यात येत आहे. 

“शासनाच्या आदेझाच्या दिनांकास म्हणजेच दिनांक २७.१२.२०२२ रोजी श्रीमती 
शोंडकर यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण होईल. परंतु त्यांनी परिविक्षाधीन कालावधी मध्ये 
qq दिवस अजित रजा उपभोगली असल्याने यापुढे ११ दिवस म्हणजेच दिनांक 
०८.०१.२०२३ रोजी नियमित स्वरुपात परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात येत आहे. 
श्रीमती शोंडकर यांच्या सेवा दिनांक ०९.०१.२०२३ पासून पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी 
प्रदान करण्यात येत आहे. ऐवजी “शासनाच्या आदेशाच्या दिनांकास म्हणजेच दिनांक 
२०.०७.२०१९ रोजी श्रीमती शेंडकर यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण होईल. परंतु त्यांनी 
परिविक्षाधीन काळावधी मध्ये ११ दिवस अजित रजा उपभोगली असल्याने, त्यापुढे ११ 
दिवस म्हणजेच दिनांक ०१.०८.२०१९ रोजी नियमित स्वरुपात परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/प्रशा-२ 


करण्यात येत आहे. श्रीमती शोंडकर यांच्या सेवा दिनांक ०२.०८.२०१९ पासून पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे," असे वाचण्यात यावे. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र २०२४०८१३१११९२८२९२१ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIJAY NIVRUTTI 
BHOSALE 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.आयुक्‍्त शिक्षण, आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 
२.सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍ताळलयामार्फत 
३.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


